दिनांक ११.६.२०११ रोजी हिरानंदानी गाडन. 
पवई या भागात मिड-डे वृत्तपत्राचे क्राईम एडीटर 
श्री.जे.एन.डे. यांची गोळया घालून हत्या करणाऱ्या 
गुन्हेगारांचा तपास लावणाऱ्या पोलीस आयकत. 
बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधिकारी 
/कर्मचारी यांना विशेष बाब म्हणून दहा लाख 
रुपयांचे रोख रकमेची बक्षिसे मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांक : पीएमडी-०४११/प्र.क्र.२२१/पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - yoo ०३२, दिनांक : > जुन, २०११. 


वाचा :- १) पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रं. जा.क्र.६३४/अपोआ/गुन्हे/११, 
दि. २८.०६.२०११ | 


प्रस्तावना :- दिनांक ११.६.२०११ रोजी हिरानंदानी गार्डन, पवई या भागात मिड-ड 
वृत्तपत्राचे क्राईम एडीटर श्री. जे.एन.डे. यांची अज्ञात इसमांनी गोळया घालून हत्या केली. सदर 
घटना ही वृत्तपत्राचे प्रतिनिधीवर हल्ला असल्याने जनमानसात मोठया प्रमाणावर असंतोष होता. 
घटना अतिशय संवेदनशिल असल्याने सदर गुन्हयाचा तपास तात्काळ गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात 


आला. 


सदरचा गुन्हा अत्यंत संवेदनशिल असल्याने याबाबत मा.उच्च न्यायालयात ०२३ 
वेगवेगळया याचिका सुध्दा दाखल आहेत. ज्यामध्ये सदरचा गुन्हा हा सी.बी.आय.कडे तपासाकरिता 
हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयाने दि.२१.६.२०११ रोजी 
गुन्हयाचे तपासाची पुढील प्रगती पहाण्यासाठी दोन आठवडयांनी मुदत गुन्हे शाखेला दिली होती. 
सदरच्या अतिशय क्लिष्ट व संवेदनशिल गुन्हयाचा छडा लावण्यासाठी गुन्हे शाखेचे जवळपास सर्व 


युनिट अहोरात्र झटत होते. 
सदर गुन्हयाचा तपासादरम्यान मालमत्ता कक्ष व गुन्हे प्रकटीकरण शाखा का of च 
अधिकाऱ्याना मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरुन दिनांक २५.६.२०११ व २६.६.२०११ रोजी वेगवेगळ्या 
sfreut 


ठिकाणी छापे टाकून एकूण ०७ संशयीतांना ताब्यात घेण्यात आले. या संशयीतांकडे कसुन चौऊशी 


केली असता त्यांचा नमुद गुन्हयातील सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. 


D:\new ०-1 ASH REWARD‘GRCR dey.11.Mumbai. new-1hvp.hwp 


सर्व आरोपीतांनी गुन्हयाची कबुली दिल्याने त्यांना दिनांक २६.६. २०११ रोजी 
उपरोक्‍त नमुद गुन्हयात अटक करुन दिनांक २७.६.२०११ रोजी न्यायालया समक्ष हजर करण्यात 
आले. मा.न्यायालयाने दि.४.७.२०११ रोजी पर्यंत सदर आरोपीतांना पोलीस कोठडी दिलेली आहे. 

अशाप्रकारे श्री. जे.एन.डे. यांची गोळया घालून हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांना शोधून 
काढून अटक करण्यात कक्ष १२, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, दहिसरच्या अधिकारी व अंमलदारांनी 
अतिशय चांगली कामगिरी केलेली आहे. 

अशाप्रकारे अतिशय किचकट, गंभीर व वेगळया कार्यपध्दतीच्या गुन्हयाची उकल 
मालमत्ता कक्ष' व गुन्हे प्रकटीकरण शाखा का of चे अधिकाऱ्यांनी अतिशय कमी कालावधीत करुन 
गुन्हेगारांना पकडून मुंबई गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या अधिकारी व अंमलदारांनी उल्लेखनीय अशी 
कामगिरी केली आहे.सदर अधिकारी व अंमलदारांना प्रोत्साहनार्थ रु. १०.०० लाख (रु. दहा लाख 
waa) रोख बक्षिसे देण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता 
शासन निर्णय 

दिनांक ११.६.२०११ रोजी हिरानंदानी गार्डन, पवई या भागात मिड-डे वृत्तपत्राचे 
क्राईम एडीटर श्री.जे.एन.डे. यांची गोळया घालून हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांचा लपास लावणाऱ्या 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधिकारी /कर्मचारी यांना विशेष बाब 
. म्हणून दहा लाख रुपयांचे रोख रकमेची बक्षिसे मंजूर करण्याअत येत आहे. 
>. या कौशल्यपूर्ण व अतिउत्कृष्ठ कारवाईत सामिल असलेल्या परिशिष्ठ "अ" येथिल 
एऐोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना पोलीस नियमावली भाग-१ नियम ३०० अन्वये त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या रोख रक्कमेची बक्षिसे एक विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रोख 
रकमेची बक्षिसे शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक जीओआर ०६९४/सीओआर-२४/पोल-१०, 
दि.३०/८/१९९६ मधील अट क्रंमाक ७ "एका महिन्याच्या एकत्रित वेतनापेक्षा जास्त रक्‍कम मंजूर करु 
नये" ही शिथिल करुन प्रोत्साहनार्थ रु. १०.०० लाख (रु. दहा लाख फक्त) रोख बक्षिसे देण्याचा 
शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
3. सदर शासन foe हा शासन निर्णय, गृह॒ far, क्रमांक 
जीओआर-१३०५/प्र.क्र.५०९/पोल-१, दिनांक ७ मे, २००८ अन्वये अपर मुख्य सचिव (गृह) यांना 


प्रदान करण्यात आलेल्या बक्षिस मंजूरीच्या आर्थिक मर्यादा शिथिल करुन निर्गमित करण्यात येत 


1१ पर nal- ie ASE REWARDAGROR dev 11 Mumbai new-Ilwp.bvp 


8. परिशिष्ठ "at" येथे नमूद केल्याप्रमांणे रु. 90,00,000/- हा बक्षिसाचा खर्च "२०५६. 
पोलीस (02) शहर पोलीस (२०५५ ००९ ७ ०५ बक्षिसे" या लेखाशिर्षाखाली सन 2099-2092 च्या 
वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
प्‌. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३९५/११/व्यय ७, 
दिनांक ३०/०६/२०११ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे 
६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्यांचा संगणक संकेताक २०११०६३०११५३२२००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
f aie (> 
Nal — 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा -व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
पोलीस आयुक्त, मुंबई 
सह पोलीस आयुक्‍्त(गुन्हे), मुंबई 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(संगणक समन्वयक, संगणक कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-७ / निवड नस्ती, पोल-१ 


9.र pol- I\CASH REWARD\GRCR dey.1{ Mumbai. new-1]wp.lwp 


eee -अ 


(शासन निर्णय क्र. पीएमडी-०४११/प्र.क्र.२२१/पोल १, दि. ३०.०६-२०११) 


हुद्दा / बक्कल | =a: व | बक्षीसांची रक्‍कम 


अंमलदारांचे नांव 
सहायक पोलीस आयुक्‍त अशोक दुराफे 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश महाले 


3 | पोलीस निरीक्षक अरुण = GUY 9,00,000 /- व | 

| | प्रशस्तीपत्रक | 

पोलीस निरीक्षक श्रीपाद काळे रुपये ७५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
पोलीस निरीक्षक शैलेश पासलवार | रुप्ये ७५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 

शिरीष सावंत रुण्ये २०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 

रौफ शेख रुपये २०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक । 


रुपये 
९ | सहायक पोलीस निरीक्षक रुपये 
0) रुपये 
नाना शिदे [रुपये 
विलास दातीर रुपये 
३ राजेंद्र रानमाळे रुपये 
गिरीषवने | रुपये 
१५ प्रमोद सावंत रुपये 
अरविंद घाग | रुपये 
अजित जाधव [रुपये 
८ सुधाकर काकडे _ | रुपये 


AJ 


ae) Oo | O | -2 
mn ce 


१९ | पोलीस उप निरीक्षक उप.नि | नितिन दळवी रुपये 
२० | पोलीस उप निरीक्षक उप.नि | उदय राणे रुपये 


२१ | पोलीस हवालदार क्र प्रल्हाद मदने रुपये 
२५१७० 


२२ | पोलीस हवालदार क्र. गजानन चौगुले रुपये 


क nie 
23 | पोलीस हवालदार क्र. भानुदास जाधव oud 
२६६२५ 


अनिल सोनावणे रुपये 


२४ पोलीस हवालदार क्र. 


हिं 


रुपये 


पोलीस हवालदार क्र. दिपक ठाकूर 


२९9८१ 


६ | पोलीस हवालदार क्र. सुनिल पाटील रुपये 

७ | पोलीस हवालदार क्र. रामचंद्र सावंत रुपये 

२८ | पोलीस हवालदार क्र. रुपये 
५३८२ 


D:\new pol- \CASH REWARD\GRCR dey. 11.Mumbai. new-1lwp.lwp 


AD 
Lo 


re 


प्रशस्तीपत्रक | 
$< OO OO + 
Buy ४०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक । 


९०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक | 
६०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
२०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
— 
20,000 /- व प्रशस्तीपत्रक 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक । 
प्रशस्तीपत्रक Set 
१०,००० /- व ट 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक | 
१०,००० /- व. aaa 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक | 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
४०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 


१५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
a 
१५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक । 
| 
१५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
ये ५,००० a प्रशस्तीपत्रक | 


५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 


५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 


| 


| oy नाईक क्र. २५६६८ 
पोलीस नाईक क्र. २५९०९ 
पोलीस नाईक क्र. ९८३८ 


बाबु वजरकर 


रुपये 
रुपये 
रुपये 


मिलींद देशमुख 


जगन्ना दौड 


३२ | पोलीस नाईक क्र. २१०३० 


रुपये 


Se पेलत सषम क ळत [fee ae सवे 3245 33 | पोलीस नार्डक क्र. ९9५३ ईक क्र. ९७५३ | सुभाष घोसाळकर 
२४ | पोलीस ASH क्र. २४४४२ | विजय कांबळे रुपये 
34 | पोलीस नाईक क्र..२७५३५_ | नितिन सांवत waa 
36 | पोलीस नाईक क्र. 24642 | सुभाष मोहिते रुपये १५,००० 
पवन aac [eR व खळ पोलीस नाईक क्र. 24224 | हेमंत राणे | रुपये 
३८ | पोलीस नाईक क्र. ३३८३८ | राजकुमार चव्हाण | रुपये 
3९ | पोलीस नाईक क्र. १०५३२ | संजय गिरप way 
४० | पोलीस नाईक क्र. २६५९१ दिलीप धनावडे रुपये 
= रविद्र घोरपडे 
| ४२ पालीस शिपाई क्र. ९८०१२६ 
४३ | पोलीस शिपाई क्र. ३३१२८ । संतोष सुर्वे रुपये 
yy पोलीस शिपाई क्र. ३१५३९ | प्रविण चांदे way 
| 84 | पोलीस शिपाई क्र. ९६०२१५ | दत्तात्रय सणस रुपये 
४६ महादेव कुंभार रुपये 
णा ४७ | पालीस शिपाई क्र. ९७०४२० | प्रकाश मोरे _ | रुपये 
४८ | पालीस शिपाई ६००५२ | शंकर पवार रुपये 
| 88 बाळासाहेब आंधळे | रुपये 
।__५० | पालीस शिपाई क्र. ००२६९ |अजित cer रुपये 
। ६१ | पोलीस शिपाई क्र. ०३२४९ । आनंदर सुर्यवंशी र्पये 
_ ५२ | पालीस शिपाई क्र. ०४१३९ | हेमंत सावंत रुपये 
fae | पालीस शिपाई क्र.९८१६९८ | गोरखनाथ शिंदे रुपये 
छु ह शिपाई क्र. ०३१४४३ । स्वप्नील जाधव स 
शि te १  पालीस शिपाई क्र. ०३१४२५ । महेंद्र पवार _ रुपये 


nn’ 


fnew pale eC 


ASH REWARDAGROR 


dey 11 Mumbai. new-Ilwp.bwp 


एकूण रक्‍कम रुपये 


गे. १५,००० _/7 व प्रशस्तीपत्रक | प्रशस्तीपत्रक 


१०,००,०००/- 


Tama | 
१०,००० / 5 


१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
40,000 ल ८ री व प्रशस्तीपत्रक | 
१५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक | प्रशस्तीपत्रक | 
१५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक । 


१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक | 

१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक | 
ल 0. 

१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 


१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 


रुपये १०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 


रुपये २०,००० [7 व प्ररारतीपतता > व प्रशस्तीपत्रक 


१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
१०,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
90,00 ० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक । 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
4,000 = 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक 
५,००० /- व प्रशस्तीपत्रक - 


